डॉ.श्रीराम पवार, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी जिल्हा 
परिषद, पुणे यांचे बदळीबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पश्नुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन आदेश क्र: पसंप्र-२०१८/प्र.क्र.२१३/पदुम-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : ११ सप्टेंबर, २०१८ 


वाचा:- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे यांचे पत्र क्र. साप्रवि/आस्था-६/कावि/२०१८ 
दि.१७/७/२०१८ 
डॉ. श्रीराम पवार,जिल्हा Wa अधिकारी, जिल्हा परिषद पुणे यांची प्रशासकीय कारणास्तव बदली 
करण्यात येत असून बदली नंतर त्यांची पदस्थापना सहाय्यक आयुक्‍त Wa, रोग नियंत्रण कक्ष, कार्यासन 
१२ पश्नुसंवर्धन आयुक्तालय, पुणे या रिक्‍त पदावर करण्यात येत आहे. 
२. तसेच डॉ. श्रीराम पवार यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
पुणे या पदावर डॉ.शिवाजी. भि. विधाटे, प्रक्षेत्र व्यवस्थापक, वळूमाता संगोपन केंद्र, ताथवडे, पुणे यांची बदलीने 
पदस्थापना करण्यात येत आहे. 
३. डॉ. विधाटे यांच्या बदलीमुळे रिक्‍त होणा-या प्रक्षेत्र व्यवस्थापक, वळूमाता संगोपन केंद्र, ताथवडे, पुणे या 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार प्रशासकीय कारणास्तव पुढील आदेश होईपर्यंत डॉ.राजू कोलते, WY विकास 
अधिकारी, वळूमाता संगोपन केंद्र, ताथवडे, पुणे यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे. 
४. वरील अधिकाऱ्यांनी बदली झालेल्या पदावर तात्काळ रुजू व्हावे व तसेच संबंधित नियंत्रक अधिकारी 
यांनी त्यांचा रुजू अहवाल शासनास सादर करावा. 
५. सदर झासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०१८०९१२११२३०५०००१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, की. 
S h ri Ravi n d fa G u fav Depa 1. 


cd6fd67e55000ce92, cn=Shri Ravindra Gurav 
Date: 2018.09.12 11:28:00 +05'30' 


(रविंद्र गुरव) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


htra, 
9586c0069b661¢3f9 


प्रत: १ आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद पुणे. 
३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र पशुधन विकास महामंडळ, अकोला. 
४) सह आयुक्‍त पशुसंवर्धन (मुख्यालय), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
५) प्रादेशिक पश्युसंवर्धन सह आयुक्त, पुणे 
६) जिल्हा पश्नुसंवर्धन उप आयुक्त, पुणे 
७जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद पुणे 
८) जिल्हा कोषागार अधिकारी,पुणे 
९) संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे मार्फत). 
१०) निवड नस्ती. 


